RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक २० ] 


बुधवार , 

मार्च ४, २०२० / फाल्गुन १४, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २,किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ३९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

अल्पसंख्याक विकास विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ मार्च २०२० 


अधिसूचना 
वक्फ अधिनियम, १९९ ५ . 

क्रमांक वक्फ २०२०/ प्र.क्र . ८ /कार्यासन ४.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने वक्फ अधिनियम, १ ९९ ५ (१ ९९ ५ चा ४३ वा ) 
यामधील कलम १४ च्या पोट - कलम ९ आणि पोट - कलम १ मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर 
करून, नगररचना किंवा व्यवसाय व्यवस्थापन, सामाजिक कार्य, वित्तीय किंवा महसूल, कृषी आणि विकास कार्य यामध्ये 
व्यवसायिक अनुभव असलेली मुस्लीम व्यक्ती या संवर्गामधून शासन अधिसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक 
वक्फ २०१ ९/ प्र.क्र .१२१/ कार्यासन-४, दि . १३ सप्टेंबर २०१ ९ (यापुढे “ उक्त अधिसूचना ” असे वाचावे ) अन्वये श्री. महेमूद महेबूब 
शेख यांची नियुक्तीच्या दिनांकापासून पुढील ५ वर्ष कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेशापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल अशा 
कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर (यापुढे “ उक्त मंडळ " असे वाचावे ) सदस्य म्हणून नियुक्ती केली होती ; 

आणि ज्याअर्थी मंडळाचा सदस्य म्हणून श्री . महेमूद महेबूब शेख यांची नियुक्ती रद्द करणे इष्ट असल्याचे महाराष्ट्र शासनाने 
ठरविले असल्याने ; 

त्याअर्थी, आता वक्फ अधिनियम, १९९ ५ (१ ९९ ५ चा ४३ वा) यामधील कलम १४ च्या पोट - कलम ९ आणि पोट -कलम १ 
मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा आणि इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, शासन याद्वारे श्री. महेमूद 
महेबूब शेख यांची पनचक्की, औरंगाबाद येथे मुख्यालय असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर सदस्य म्हणून करण्यात 
आलेली नियुक्ती रद्द करत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


जयश्री मुखर्जी, 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


भाग चार - अ -३ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मार्च ४, २०२० / फाल्गुन १४ , शके १ ९ ४१ 


MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai 400 032, dated the 4th March 2020 


NOTIFICATION 


WAQF ACT, 1995 . 


No.Waqf 2020 /C.R . 8 /Desk -4. — Whereas , the Government of Maharashtra has vide 
Government Notification , Minorities Development Department, No. Waqf 2019 /C.R . 121 /Desk -4 , dated 
the 13th September 2019 (hereinafter referred to as "the said notification " ), issued in exercise of the 
powers conferred by sub -section (9) read with clause (c ) of sub -section ( 1) of section 14 of the Waqf 
Act , 1995 (43 of 1995 ), appointed Shri Mahemud Mahebub Shaikh , from the category of amongst 
Muslims, who has professional experience in town planning or business management, social work , 
finance or revenue , agriculture and development activities, to be the Member of the Maharashtra State 
Board of Waqfs (hereinafter referred to as “ the said Board” ) for a period of five years from the date of 
publication of the said notification or until further orders, whichever is earlier ; 

And whereas , the Government ofMaharashtra considers it expedient to cancel the appointment 
of Shri Mahemud Mahebub Shaikh as a Member of the said Board ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 9) read with clause (c) of 
sub -section (1) of section 14 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995 ) and of all other powers enabling it in 
that behalf , the Government of Maharashtra hereby cancels the appointment of Shri Mahemud 
Mahebub Shaikh as a Member of the said Board . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JAYASHREE MUKHERJEE , 


AdditionalChief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


